अध्ययन रजेवरुन परत आल्यानंतर पदस्थापना 
देणेबाबत. 
पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेशा क्र.पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.२३८/पदुम-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, विस्तार मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - २७ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा:- आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचे पत्र क्र. पविअ-१/प्र.क्र.9२/१९६७/२०१८/पसं-२/औंध-२/पूणे-६७ 
दि. १८.०८.२०१८. 

शासन आदेशा: 

पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गातील ५ अधिकाऱ्यांनी सन 
२०१६-१७ या कालावधीत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करुन ते विभागात रुजू झाले आहेत. सदर 
अधिकारी सद्य:स्थितीत पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत असल्याने त्यांना विभागात पदस्थापना देणे आवश्‍यक 
आहे. सबब, सदर अधिकाऱ्यांची पदस्थापना खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ३ येथे नमुद पदावर 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम पदस्थापनेचे ठिकाण 
|. __1) २ ३ 
क्विं . । डा. रमाकांत तात्याराव ढवळे, पशुधन विकास अधिकारी, पवेद श्रेणी-१ 
पविअ, जिपसचि, जालना. परतूर जि.जालना. 


२. | डॉ. असरार अहमद अशफाक रहेमान । URIS विकास अधिकारी (तां) जिल्हा परिषद 
पविअ (वि) पसं,जाफ्राबाद जि.जालना । जालना. 


३. | डॉ. आनंद सिताराम नेवार पशुधन विकास अधिकारी (वि) पसं, वरोरा 
पविअ, तालपसचि, वरोरा जि.चंद्रपूर । जि. चंद्रपूर. 

४. | डॉ. सिहीको अब्दुल मोईज, पशुधन विकास अधिकारी, पवैद श्रेणी-१, 
पविअ, पवैद श्रेणी-१,बडी गोद्री ता.अंबड|। जामखेड ता.अंबड जि. जालना 
जि.जालना 

५. | डॉ.उत्कर्ष भिमराव वानखेडे, पशुधन विकास अधिकारी, पवैद श्रेणी-१ 


पविअ, पवैद  श्रेणी-१,पाथरवाला | टेभूर्णी, ता.जाफराबाद जि.जालना. 
ता.अंबड जि. जालना 


संबंधित अधिकारी यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे तसेच नियंत्रक 
अधिकारी यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.२३८/पदुम-१, 


सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७/.॥8॥/१9॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक क्र. 
२०१८०८२८११३१३४०१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e Digitally signed by Kiran V Kurundkar 
K V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
| i a Nn ou=Agriculture and ADF, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a9b8e00b9c 


1a35b509d1f6850ddcc783bdb12090f, cn=Kiran V 
urundkar Ses: 


Date: 2018.08.28 11:39:46 +05'30' 


(किरण कुरंदकर ) 


सचिव , महाराष्ट्र शासन. 
प्रत :- 
१ आयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-७. 
२ प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त नागपूर/ औरंगाबाद. 
३) सहआयुक्त VAI (मुख्यालय) महाराष्ट्र राज्य,पुणे-६७ 
४ जिल्हापश्युसंवर्धन उपआयुक्‍त,जालना/ चंद्रपूर 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना/ चंद्रपूर. 
संबंधित अधिकारी,व्दारा आयुकत WRI, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पूणे 
निवड नस्ती (पदुम-१). 


) 
) 
) 
) 
) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,जिल्हा परिषद, जालना/ चंद्रपूर. 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


